RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


Reg.No.MH/MR/South-341/2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ६, अंक १६ ( २ ) ] 


सोमवार , जून ३०, २०१४ / आषाढ ९, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ५० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१. - महाराष्ट्र जमीन सुधारणा परियोजना अधिनियम यात आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम 


१-३ 


दिनांक २७ जून २०१४ रोजी माननीय राज्यपाल यांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 


संगितराव पाटील, 
प्रभारी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन , 

विधी व न्याय विभाग . 


सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१. 
( माननीय राज्यपाल यांची संमती मिळाल्यानंतर “महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक ३० जून २०१४ 

रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम ) . 


महाराष्ट्र जमीन सुधारणा 

परियोजना अधिनियम यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी अधिनियम . 


१ ९ ४२ चा 

२८ . 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 

जमीन सुधारणा 

परियोजना अधिनियम यात आणखी 
सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम 
करण्यात येत आहे 
१ . या अधिनियमास, महाराष्ट्र 

जमीन 

सुधारणा परियोजना ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव . 


( १ ) 


भाग चार - ५०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून ३० , २०१४ / आषाढ ९ , 

शके 


१ ९ ३६ 


सन १ ९ ४२ चा 


२ . 


२८ याच्या 


महाराष्ट्र जमीन सुधारणा परियोजना अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा १९ ४२ चा 
अधिनियम क्रमांक करण्यात आला आहे ), याच्या कलम २ मधील , खंड ( २ अ ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात २८ . 

येईल 
कलम २ ची 
सुधारणा. ( २ अ ) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी ” याचा अर्थ, त्या त्या वेळी जिल्हा अधीक्षक कृषि 

अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेला अधिकारी , असा आहे ; ". 


३ . 


सन १ ९ ४२ चा 
अधिनियम क्रमांक 

२८ याच्या 
कलम ३ ची 

सुधारणा. 


.. 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मधील , 
( क ) पोट - कलम (१) मध्ये, “ विभागीय मृद संधारण अधिकारी ” या मजकुराऐवजी " जिल्हा अधीक्षक 
कृषि अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 
( ख ) पोट -कलम (१ ) नंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

परंतु, याप्रमाणे नियुक्त केलेल्या अशासकीय व्यक्तींपैकी , नंदुरबार जिल्ह्याच्या बाबतीत , पंचायतींच्या 
तरतुदी ( अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे ) अधिनियम, १९९ ६ याच्या कलम २ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या १ ९९ ६ चा 
अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमधून कमीत कमी ४०. 
एक व्यक्ती असेल, आणि अनुसूचित क्षेत्र समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्ह्यांच्या बाबतीत , त्या अनुसूचित 
क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या त्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सदस्यांमधून कमीत कमी एक व्यक्ती 
असेल. "; 
( ग) पोट - कलम (१ अ) मध्ये , “ विभागीय मृद संधारण अधिकारी ” या मजकुराऐवजी जिल्हा अधीक्षक 
कृषि अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


“ 


“ 


सन १ ९ ४२ चा 


४ . 


१ 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ मध्ये , विभागीय मृद संधारण अधिकारी ” हा मजकूर त्याच्या 
अधिनियम क्रमांक व्याकरणीक फेरफारांसह ज्या ज्या ठिकाणी आला असेल त्या त्या ठिकाणी “ जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

असा मजकूर , त्याच्या व्याकरणीक फेरफारांसह, दाखल करण्यात येईल . 
कलम १४ ची 

सुधारणा . 


२८ याच्या 


“ 


" 


या मजकुराऐवजी 


सन १ ९ ४२ चा मुख्य अधिनियमाच्या कलम १६ मध्ये , विभागीय मृद संधारण अधिकारी 
अधिनियम क्रमांक “ जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

२८ याच्या 
कलम १६ ची 

सुधारणा. 


“ 


" 


६ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ मध्ये , विभागीय मृद संधारण अधिकारी 
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


या मजकुराऐवजी 


सन १ ९ ४२ चा 
अधिनियम क्रमांक 

२८ याच्या 
कलम २१ ची 

सुधारणा. 


सन १ ९ ४२ चा 


७ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २२ मध्ये, “ विभागीय मृद संधारण अधिकारी " या मजकुराऐवजी " जिल्हा 
अधिनियम क्रमांक अधीक्षक कृषि अधिकारी हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


२८ याच्या 
कलम २२ ची 

सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून ३० , २०१४ / आषाढ ९ , 


शके १ ९ ३६ 


३ 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २५ च्या पोट -कलम ( ४ ) मध्ये, विभागीय मृद संधारण अधिकारी ” या सन १९ ४२ चा 

अधिनियम क्रमांक 
मजकुराऐवजी “ जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

कलम २५ ची 
सुधारणा. 


२८ याच्या 


" 


९ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम २५ अ च्या पोट - कलम ( ४ ) मध्ये, “ विभागीय मृद संधारण अधिकारी " सन १ ९ ४२ चा 

अधिनियम क्रमांक 
या मजकुराऐवजी " जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

२८ याच्या 
कलम २५ अ ची 
सुधारणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


